सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- ठाहीद जवान शिपाई 
शुभम सुर्यकांत मुस्तापुरे जि. परभणी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१८/ प्र. क्र. १८४ /२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९.०४.२०१८. 
वाचा 
१ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८, 
दिनांक २७/०३/२०१८ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/मुस्तापुरे/सैकवि-१६, 
दि.१९/०४/२०१८ 
झासन निर्णय 
युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 
देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकांच्या वारसांना/अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना/तसेच 
देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सीमा सुरक्षा बळ व इतर तत्सम निमलष्कर 
दलातील अधिकारी /जवानांच्या विधवांना/ कुटुंबियांना संदर्भाधिन दिनांक २७/०३/२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये आर्थिक मदत देण्यात येते धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या बाबतीत देय असलेली आर्थिक 
मदतीची विभागणी खालीलप्रमाणे विभागून देण्यात येते. १) शहिद सैनिक विवाहीत असेल आणि त्याचे आई- 
वडील दोघेही हयात असतील तर वीरपत्नी ६०%, वीरमाता २० % व वीरपिता २०%, २) शाहिद सैनिक 
विवाहीत असेल आणि त्याचे आई- वडीलांपैकी फक्त आई किंवा वडील हयात असल्यास वीरपत्नी ६०% व 
वीरमाता / वीरपिता ४०% , ३) शाहिद सैनिक विवाहीत असेल आणि त्याचे आई - वडीळ हयात नसतील तर 
वीरपत्नी १००%, ४ शाहिद सैनिक अविवाहीत असेल आणि त्याचे आई -वडील दोघेही हयात असतील तर 
वीरमाता ५०%, व वीरपिता ५०% , ५) शहिद सैनिक अविवाहीत असेल आणि त्याचे आई / वडीलांपैकी 
wad आई किंवा वडील हयात असल्यास वीरमाता/वीरपिता १००% व शाहिद सैनिक अविवाहीत असेल 
आणि त्याचे आई-वडीलही हयात नसतील तर त्याचे भाऊ/ बहीन यांच्यामध्ये समान विभागाणी करण्यात 
यावी या प्रमाणे आर्थिक मदतीची विभागणी करण्यात येते. 
सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक १९/०४/२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या विधवा / 
अवलंबितांना आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१८/ प्र. क्र. १८४ /२८ 


~~ IRE निर्णय क्रमासेम २०१७/प्रक्र३१० २०१७२८, दिनाक 20/03/2090 अन्वये धारातीथा पडलेल्या 
जवानांच्या विधवा/ अवलंबितांना आर्थिक मदत) 


नाव व पत्ता मृत्यु दिनांक, मोहिम व 
ठिकाण 
२८१७९५१- एफ शिपाई | 3 एप्रिल, २०१८ १. श्रीम. सुनिता सुर्यकांत मुस्तापुरे (वीरमाता) रु.१२.५० 
मुस्तापुरे शुभम सुर्यकांत, मु. | टोपी पोस्ट ( जम्मू- । लक्ष 


कोनेरवाडी , पो. चाटोरी, | ores ऑपरेशन RR. श्री.सुर्यकांत रावसाहेब मुस्तापुरे, (वीरपीता) रु.१२.५० 
ता. पालम, जि. परभणी रक्षक लक्ष मु. कोनेरवाडी , पो. चाटोरी, ता. पालम, 
जि. परभणी 


२. धारातीर्थी पडलेल्या जवानांना अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी २० % म्हणजे रु. ५,००,०००/- 
(रु. पाच लक्ष फक्त) प्रमाणे शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ८० % रक्‍कम म्हणजे रुपये २०,००,०००/- 
( रु. वीस लक्ष फक्त ) मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत 
सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रु.४३,५०,००,०००/- रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 
३. वरील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च 
रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लक्ष फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०- इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (00)(08) 
देशांतर्गत/ सुरक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना आर्थिक 
मदत (२२३५२६०८) ५० - इतर खर्च " या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर 
रु.४७,४०,०००/- (रुपये सत्तेचाळी लाख चाळीस हजार फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, परभणी 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना द्यावयाची 
आर्थिक मदत ECS ER देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 
५. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०) /२०१७/२८, दिनांक २७/०३/२०१८ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२०१५१२२४७५०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kishor Mahadeo Jakate 
(कि. म. जकाते) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१८/ प्र. क्र. १८४ /2L 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 


8 


. जिल्हाधिकारी, परभणी, 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, परभणी 


सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन मुंबई 32 


१०. श्रीमती सुनिता सुर्यकांत मुस्तापुरे,(वीरमाता) मु. कोनेरवाडी, पो. चाटोरी, ता. पालम, जि. परभणी 
११. श्री. सुर्यकांत रावसाहेब मुस्तापुरे, (वीरपिता) मु. कोनेरवाडी, पो. चाटोरी, ता. पालम, जि. परभणी, 
१२. निवडनस्ती(२ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


